संदर्भ: 


जागतिक बँकेच्या ई-मोबिलीटी प्रकल्प 
याकरीता संपर्क अधिकारी यांची नियुक्‍ती 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर ११२०/प्र.क्र.१४१/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ डिसेंबर २०२०. 


_- जागतिक बँकेचा दि.०५.११.२०२० रोजीचा ई-मेल संदेश. 


शासन निर्णय :- 


जागतिक बँकने राज्यातील ई-मोबिलीटी प्रकल्पाकरीता जागतिक बँकेसमवेत 


समन्वयनासाठी संबधित विभागातील अधिकाऱ्यांची संपर्क अधिकारी (Point of Contact) म्हणून 


नियुक्‍ती करण्याबाबत विनंती केळी आहे. तद्नुषंगाने राज्यातील ई-मोबिलीटी प्रकल्पाकरीता 


जागतिक बँकेसमवेत समन्वयनासाठी खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे. सदर 


समितीची संरचना खालीलप्रमाणे आहे.:- 


अ.क्र समितीची संरचना पदनाम 
1 १_| अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्राळय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई महानगर परिवहन व विद्युत उपक्रम, मुंबई. सदस्य 
3 | उपध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन सदस्य 
महामंडळ, मुंबई. 
४ | अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, सदस्य 
प्रकाहगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- ५१. 
५ | महाव्यवस्थापक, पीएमपीएमएल, पुणे. सदस्य 
६ | महाव्यवस्थापक, नाशिक महानगरपालिका परिवहन उपक्रम, नाशिक. सदस्य 
७ | महाव्यवस्थापक, नागपूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम, नागपूर. सदस्य 
८ | परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. सदस्य सचिव 
२. राज्यातील ई-मोबिलीटी प्रकल्पाकरीता जागतिक बँकेसमवेत समन्वयन ठेवून जागतिक 
बँकेच्या प्रकल्प अहवाळाकरीता आवश्‍यक असलेली माहिती वेळोवळी जागतिक बँकेस सादर 
करेल. 
३. वरील विषयानुरुप जागतिक बँक यांच्याकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार 


पुढील कार्यवाही सुनिश्चित करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर ११२०/प्र.क्र.१४१/परि-२ 


४. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «= www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२०१२१४१३५५१६६१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


NITIN JYOTINATH sa 
GHIRATKAR : = 
(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


) 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.उपसभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
१०) मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्यातील) 
११) मा.विधानमंडळ सदस्य (सवी, महाराष्ट्र राज्य. 
१२) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 
१४) प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


१५) प्रधान सचिव (उर्जा), उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, मुंबई. 
१८) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.महामंडळ, मुंबई. 
१९) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाशगड, 
बांद्रा (पूर्व), मुंबई- ५१. 
२०) आयुक्त, पुणे /नाशिक/ नागपूर महानगर पालिका, पुणे. 
२१) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई महानगर परिवहन व विद्युत उपक्रम, मुंबई. 
२२) महाव्यवस्थापक, पीएमपीएमएल, पुणे. 
२३) महाव्यवस्थापक, नाशिक महानगरपालिका परिवहन उपक्रम, नाशिक. 
) 
) 


२४) महाव्यवस्थापक, नागपूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम, नागपूर. 
२५) निवडनस्ती (परि-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


